RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 
Reg . No . MCS/ 174/ 2016 - 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक २४ ] 


बुधवार , एप्रिल ५, २०१७ / चैत्र १५ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २६ . ०० 


असाधारण क्रमांक ३४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील (भाग चार -ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त) 

आदेश व अधिसूचना. 


प८ 


नगरविकास विभाग 


४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ एप्रिल २०१७ 


पा 


पचाय 


घाग 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५. । 

क्रमांक एमयुएन . २०१५ / प्र. क्र . १९ / नवि -१८ . - ज्याअर्थी, शासन उद्घोषणा क्रमांक एमयुएन २०१५ / प्र. क्र . १९ / नवि - १८ , दिनांक २१ मार्च 
२०१६ द्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण दिनांक २१ मार्च, २०१६ अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा . ४०) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ६च्या 
पोट - कलम (२) व कलम ३ च्या पोट -कलम (३) च्या तरतुदीनुसार व त्याअन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने 
यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा या नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्याच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट - कलम ( १) मधील खंड ( क ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद स्थानिक क्षेत्र वगळून उद्घोषणा काढण्याबाबत आपला हेतू 
जाहीर केला होता ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेस अनुलक्षून जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्याकडे विहित कालावधीत कोणत्याही हरकती व सूचना प्राप्त 
झाल्या नाहीत ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड ( २) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद स्थानिक क्षेत्र वगळून दारव्हा नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे इष्ट वाटते . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ६ चे पोट-कलम (१) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट - कलम ( १) मधील खंड ( क ) मध्ये अनुसूची अ मध्ये स्थानिक क्षेत्र वगळून 
दारव्हा नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करीत आहे. दारव्हा नगरपरिषदेच्या 

नुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 


भान 


असाळी 6 -70 


भाग एक - अ ( म .उ. वि .) - ३४ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग, एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र १५, शके १९३९ 


अनुसूची " अ " 
दारव्हा नगरपरिषदेच्या हद्दीतून वगळावयाचे सर्वे नं . १५९ व १६० हे आहेत . 


अनुसूची “ ब ” 
अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र वगळल्यानंतर दारव्हा नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा 


पूर्व . - मौजे दारव्हा येथील स.क्र . ९२ च्या ईशान्य कोपऱ्यापासून दक्षिणेकडे स.क्र .९२, १३८, १३९, १६१ च्या आग्नेय कोपऱ्यापर्यंत 
स . क्र . १५९ व १६० वगळून , स.क्र . १६१ च्या आग्नेय कोपऱ्यापासून पूर्वेकडे स.क्र . १६३ च्या उत्तर हद्दीने ईशान्य कोपऱ्यापर्यंत . तद्नंतर स.क्र . १६३ 
च्या पूर्व हद्दीपुढे स.क्र . १६३ व १६४ च्या दक्षिण हद्दीस लागून असलेल्या नाल्याच्या दक्षिण हद्दीने जाऊन स.क्र . १८९ च्या ईशान्य कोपऱ्यापर्यंत . 
तद्नंतर स. क्र .१८९ ते १९१ व २९९ च्या पूर्व हद्दीने जाऊन स.क्र . २९९ च्या आग्नेय कोपऱ्यापर्यंत . 

दक्षिण. - मौजे दारव्हा स.क्र . २९९ च्या आग्नेय कोपऱ्यापासून स .क्र . २९९ , २९८ व १९७ च्या दक्षिण हद्दीने जाऊन स. क्र . १९७ च्या नैऋत्य 
कोपऱ्यापर्यंत . तद्नंतर स.क्र . १९७ च्या पश्चिम हद्दीने उत्तरेकडे जाऊन पुढे पश्चिमेकडे स.क्र . १९७ च्या दक्षिण हद्दीने जाऊन पुढे स .क्र . १९७ च्या 
पश्चिम हद्दीने उत्तरेकडे जाऊन स.क्र . १९७ च्या वायव्य कोपऱ्यापर्यंत जाऊन पुढे स .क्र . २३५ ते २३७ च्या दक्षिण हद्दीस लागून असलेल्या नाल्याच्या 
दक्षिण हद्दीने जाऊन स. क्र . २३७ च्या दक्षिणेला लागून असलेल्या नाल्याच्या दक्षिण हद्दीने जाऊन स. क्र . २३७ च्या दक्षिणेला लागून स.क्र . २३७ च्या 
नैऋत्य कोपऱ्यापर्यंत . 
___ पश्चिम . - मौजे दारव्हा स.क्र . २३७ च्या नैऋत्य कोपऱ्यापासून स.क्र . २३७, २४६ ते २४९ च्या पश्चिम हद्दीने स.क्र . २४९ च्या वायव्य 
कोपऱ्यापर्यंत . तद्नंतर पूर्वेकडे वळून स.क्र . २४९ , २५०, २५२, २५३, २५६, २५७, २५९ , २६५ च्या उत्तर हद्दीने स. क्र . २६५ च्या ईशान्य 
कोपऱ्यापर्यंत . तद्नंतर स. क्र . ४१ च्या पश्चिम हद्दीने स.क्र . ४१ च्या वायव्य कोपऱ्यापर्यंत . तद्नंतर पश्चिमेकडे स. क्र . ४९ व ५२ च्या दक्षिण हद्दीने 
स .क्र . ५२ च्या नैऋत्य कोपऱ्यापर्यंत . तद्नंतर उत्तरेकडे स.क्र . ५२, ५३, ५४ , ५७, ५८ , ९२, २९४ च्या पश्चिम हद्दीने स.क्र . ९० च्या वायव्य 
कोपऱ्यापर्यंत . 

उत्तर . - मौजे दारव्हा स.क्र . ९० च्या वायव्य कोपऱ्यापासून पूर्वेकडे स. क्र . ९० ते ९२ च्या उत्तर हद्दीने स. क्र . ९२ च्या ईशान्य कोपऱ्यापर्यंत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिष परशुरामे , 
शासनाचे उप सचिव . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र १५, शके १९३९ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 5th April 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 


No. MUN - 2015 /C .R . 19/UD - 18 . - - Whereas, by the Government Proclamation , Urban 
Development Department No . MUN -2015/C .R . 19/UD - 18 , dated the 21st March 2016 published in 
the Maharashtra GovernmentGazette, dated 21st March 2016 , issued in pursuance of the provisions 
sub - section ( 2 ) of Section 6 read with sub - section ( 3 ) of Section 3 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Township Act , 1965 (Mah . XL of 1965) (hereinafter 
referred to as “ the said Act” ), the Government of Maharashtra had announced its intention to 
issue a notification , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section ( 1) of Section 
6 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , 
with a view to alter the limits of the Municipal area of the Darwha Municipal Council , District 
Yavatmal , by excluding therefrom the area specified in the Schedule “ A ” to the said Proclamation ; 

And whereas, no objection and suggestions received pursuant to the said proclamation 
within the period mentioned therein have been received ; 


And whereas, having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India read with the provisions of clause of sub - section ( 1) of Section 6 of the said 
Act, the Government of Maharashtra considers it expedient to alter the limits of the Darwha 
Municipal Council, District Yavatmal, by excluding therefrom the areas specified in Schedule “ A ” 
appended hereto . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of section 
6 of the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf, and after considering the 
objections received pursuant to the said Proclamation , the Government of Maharashtra hereby 
alters the limits of the Municipal area of the Darwha Municipal Council, District Yavatmal by 
excluding therefrom the area specified in the Schedule “ A ” appended hereto . The revised 
boundaries of the Darwha Municipal Council after exclusion of the local area specified in Schedule 
“ A ” shall be such as specified in Schedule “ B ” appended hereto . 


Schedule “ A ” 


area 


The description of the local area to be excluded from the limits of the Darwha Municipal 
Area of the Darwha Municipal Council are the Survey Nos . of Darwha Municipal Council 159 and 
160 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग , एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र १५ , शके १९३९ 


Schedule “ B ” 


are 


Revised boundaries of the Municipal area of the Darwha Municipal Council after the 
exclusion of the local area specified in Schedule “ A” as under : 

EAST . – Starting from the North -East corner of S . No. 92 of Darwha Municipal Council and 
goes along the Eastern boundary of S . Nos . 92 , 138 , 139, 161 upto South - East corner of S. No. 161 
excluding S . Nos . 159 , 160 . Thereafter from the South -East corner of S. No . 161 along the Northern 
boundary of S. No. 163 upto North -East corner of S . No. 163 . Thereafter goes along the Eastern 
boundary of S . No . 163 and then turns along Southern boundary of Nallah which is adjoined to the 
Southern boundary of S . Nos. 163 and 164 upto North - East corner of S . No. 189. Thereafter goes 
along to the Eastern boundary of S . Nos. 189 to 191 and 299 upto South - East corner of S . No. 299 . 


SOUTH . - Starting from the South - East corner of S . No. 299 and along the Southern boundary 
of S . No. 299 , 298 and 197 upto South -West corner of S . No. 197 . Thereafter along the Western 
boundary of S . No. 197 towards North direction and then turns towards West direction along 
Southern boundary of S . No. 197 and thereafter along Western boundary of S. No . 197 towards 
North direction upto North -West corner of S . No. 197 and then turns along Southern boundary of 
Nallah which is adjoined to Southern boundary of S . Nos . 235 to 237 upto South -West corner of 
S . No. 237 . 


WEST . — Starting from the South -West corner of S .No. 237 and along the Western boundary 
of S . Nos. 237 , 246 to 249 upto North -West corner of S . No. 249. Thereafter along the Northern 
boundary of S .Nos. 249 , 250 , 252, 253 , 256 , 257, 259 and 265 upto North -East corner of S . No. 265 . 
Then turns along Western boundary of S .No. 41 towards North directions upto North -West corner 


N 


of S . No. 41. Then turn toward West direction along Southern boundary of S . Nos . 49 and 52 upto 


South -West corner of S .No . 52 . Then turns towards North direction along Western boundary of 


S . Nos . 52 and 54 , 57, 58 , 92 and 294 upto North -West corner of S . No. 90 . 


NORTH . — Starting from the North -West corner of S . No. 90 towards East direction along 
Northern boundary of S . Nos . 90 to 92 upto North -East corner of S . No. 92 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANISH PARSHURAME , 
Deputy Secretary to Government. 


ernn 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


